'क' व 'ड' वर्ग महानगर पालिकांना, सर्व 
नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या हद्दीतील 
मालमत्तांचे ७18 आधारीत सर्व्हेक्षण व 
मॅपींगकरीता सहायक अनुदान वितरित 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बीएमसी-२५१७/प्र.क्र.9३४/नवि-२१ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ३१ मार्च, २०१८. 
वाचा - 


१) शासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्र. संकिर्ण-२०१५/प्र.क्र.१५७/नवि-३३, दि.२०.०७.२०१५ 
२) शासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्र. एनयुएलएम-२०१७/प्र.क्र.४/नवि-२०, 


दि.१२.०६.२०१७. 

३) शासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्र. बीएमसी-२५१७/प्र.क्र.9७३४/नवि-२१, 
दि.१६.०९.२०१७. 

४) शासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्र. बीएमसी-२५१७/प्र.क्र.७३४/नवि-२१, 
दि.०३.११.२०१७. 

५) शासन परिपत्रक क्र.: अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, दिनांक १८/०४/२०१७ व 
दिनांक ०६/०२/२०१८. 

प्रस्तावना - 


राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आर्थिक स्थिती सुधारण्याच्या अनुषंगाने, 
भौगोलीक माहिती प्रणालीवर (जी.आय.एस.मॅपिंग) आधारीत मालमत्ता करप्रणालीची राज्यातील “क” 
व “ड” वर्ग महानगरपालिका व सर्व नगरपरिषदा/नगरपंचायतींमध्ये अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय 
संदर्भिय दिनांक २०.०७.२०१५ च्या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला आहे. त्यानुसार या स्थानिक 
स्वराज्य संस्थांच्या हद्दीतील मालमत्तांचे जी.आय.एस. सर्व्हेक्षण व मॅपिंग संदर्भात नगरपरिषद प्रशासन 
संचालनालयामार्फत योजना राबविण्याच्या अनुषंगाने सर्व नगरपरिषदा/नगरपालिका यांच्यासाठी 
एकत्रित निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. त्याकरिता महाआयटीने (महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान 
महामंडळ मर्यादीत) यासंस्थेची नियुक्‍ती नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयामार्फत करण्यात आली 
आहे. या योजनेवरील खर्च भागविण्याकरिता महाआयटी या संस्थेमार्फत नगर परिषद संचाळनाळयास 
देयके सादर करण्यात आली आहेत. सदर देयकांच्या अनुषंगाने नगर परिषद संचालनालयाने 
शासनास सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार देयके अदा करण्याची बाब शासनाचे विचाराधीन होती. 
याबाबत शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीएमसी-२५१७/प्र.क्र.७३४/नवि-२१ 


शासन निर्णय- 

'क' व 'ड' वर्ग महानगर पालिकांना, नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या हद्दीतील मालमत्तांचे 
GIS आधारीत सर्व्हेक्षण व मॅपींगच्या कामाकरिता नगर परिषद संचालनालयामार्फत सादर करण्यात 
आलेली महाआयटीची देयके अदा करण्याकरिता रु.१००.०० कोटी (रुपये शांभर कोटी मात्र) इतका 
निधी याद्वारे आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई यांना वितरित 
करण्यात येत आहे. 


२. सदर निधी सशर्त वितरित करण्यात येत आहे. 


३. सदरील निधी आहरीत करण्यासाठी आयुक्‍त तथा संचाळक नगरपरिषद प्रशासन 
संचालनालय यांना नियंत्रक अधिकारी तर सहायक संचालक नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, 
वरळी, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


४. सदर प्रकल्पाअंतर्गतच्या कामांसाठी कार्यान्वयन यंत्रणा आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद 
प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई राहील. 


५. याद्वारे वितरित करण्यात येत असलेला निधीचा विनियोग पुढील अटी व शातींच्या अधीन 
करण्यात यावा. 


) सदर योजनेचा “ई-निविदा” अंती प्रकल्पखर्च निश्चित करण्यात यावा. सदरचा प्रकल्प खर्च 
हा तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेल्या प्रकल्प खर्चापेक्षा जास्तीचा असल्यास, 
अशा जास्तीच्या खर्चासाठी कुठल्याही स्वरुपात अतिरिक्‍त अनुदान शासनाकडून उपलब्ध 
करुन दिले जाणार नाही. 

i) सदर योजनेअंतर्गत उपलब्ध करून दिलेला निधी हा त्याच ठदिष्टासाठी खर्च करण्यात 
येत असल्याचे, काम गुणवत्तेनुसार se} आहे किंवा कसे तसेच मंजूर उद्देशाकरिताच निधी 
खर्च झाला आहे किंवा कसे हे पाहणे तसेच दर महिन्याला या योजनेखाली हाती घेण्यात 
आलेल्या कामांचा आढावा घेणे. 

ii) सदर योजनेअंतर्गतच्या कामावर करण्यात येणाऱ्या खर्चामुळे आदर्श आचारसंहितेचा भंग 
होणार नाही हे पाहणे. 

iy) निधी खर्च करताना तो विहीत कार्यपध्दती अनुसरुन सर्व वित्तीय कायदे व नियमांचे तसेच 
विहीत प्रक्रियेचे अवलंबन केले जात आहे याची दक्षता घेणे. निधी खर्च करण्याबाबत वित्त 
विभागाकडून वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयातील सूचनांचा व वित्तीय 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीएमसी-२५१७/प्र.क्र.७३४/नवि-२१ 


vi) 


अधिकारांच्या मर्यादेचा (Financial Power) भंग होणार नाही वा कुठल्याही शासन नियम / 
अधिकाराचा भंग होणार नाही याबाबतही दक्षता घेण्यात यावी. 

या योजनेकरिता या शासन निर्णयान्वये उपलब्ध करून दिलेल्या निधीची उपयोगिता 
प्रमाणपत्र विहित प्रपत्रात महाआयटीने (महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ मर्यादीत) / 
स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचेकडून उपलब्ध करून घेऊन, संबंधित महालेखापाल 
कार्यालयाकडे सादर करण्याची जबाबदारी आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन 
संचाळनालय, वरळी, मुंबई यांची राहील. तसेच, उपयोगिता प्रमाणपत्राची एक प्रत आयुक्‍त 
तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई यांचेकडे सादर करावी. 
दिनांक ३१ मार्च २०१९ अखेर ही निधी खर्च करण्याची मुदत संपल्यानंतर आयुक्‍त तथा 
संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई यांनी या ळेखाशिर्षाखाली सन 
२०१७-२०१८ करीता वितरीत करण्यात येणाऱ्या सर्व निधीच्या उपयोगिताचे प्रमाणपत्र 
प्राप्त करून घ्यावे. सदरची उपयोगिताचे प्रमाणपत्र एकत्रितरीत्या संबंधित महालेखापाल 
कार्यालयाकडे सादर करून खर्चित व अखर्चित निधीचा अहवाल शासनास सादर करावा. 


vil) आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याने सदरचे आहरीत करण्यात येणारे अनुदान तात्काळ 


संबधितास वितरीत करावे. सदरचे अनुदान दिनांक ३१ मार्च, २०१८ अखेर खर्ची पडेल 
याची दक्षता घ्यावी. दिनांक ३१ मार्च, २०१८ अखेरचा अखर्चित निधी संबधितांनी व्याजासह 
शासनाच्या खाती तात्काळ जमा करावा. 


vii) यासंबंधीचा खर्च सन २०१७-१८ च्या तरतुदीमधून खालील लेखाशिर्षातर्गत भागविण्यात 


यावा:- 


मागणी क्र.एफ-२ 
२२१७, नगर विकास विभाग 
०३, लहान मध्यम शहरांचा एकात्मीकृत विकास 
१९२, नगरपरिषदांना सहाय्य 
(००(४२) “नगर परिषदांना वैशीष्ट्यपुर्ण कामांसाठी विशेष अनुदान” 
(लेखाशीर्ष २२१७ १३०१) (वेतनेतर) (कार्यक्रम) 
३१, सहाय्यक अनुदान (वेतनेतर) 


६. वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, दिनांक १८ एप्रिल, 
२०१७ नुसार विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार सदरचा शासन निर्णय 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीएमसी-२५१७/प्र.क्र.७9३४/नवि-२१ 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक ताक २०१८०४२६१४५६२३८५२५ असा आहे. हा आदेठा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by AS Mutyal 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Urban Development 


Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

2.5.4.20=d4d464 155269f77e4798 18a3758a4dfab5cc6f8907eae84ab7 
5d58876c9aa8a5, 
serialNumber=bec50bca597e7b3fd46d9282c52300269eb689d8c 1302 
53fce76651562083f8b, cn=A S Mutyal 

Date: 2018.04.26 14:59:47 +05'30' 


(अ.शा. मुत्याल) 
महाराष्ट्र शासनाचे अवर सचिव 


प्रत, 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
२. आयुक्त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई - १८. 
मा.राज्यमंत्री (नगरविकास) यांचे खाजगी सचिव. 
४. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
५. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
७. सह संचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय इमारत, मुंबई. 
८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
९. वित्त विभाग, व्यय-३/ कोषा प्रशासन-५/अर्थसं-१६/नियोजन विभाग मंत्रालय, मुंबई. 
१०. कार्यासन नवि-१६ नगरविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. निवड नस्ती (नवि-२१), नगरविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


